मुक्ताईनगर, जिल्हा-जळगांव येथे अल्पसंख्यांक 
समाजासाठी नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन 
संस्थेच्या कार्यशाळा व प्रशासकीय इमारत 
बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंत्रनि-२०१६/प्र.क्र.८२/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा: १. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र : तंत्रनि २०१५/प्र.क्र.०३/का-८, 
दिनांक ६ जून, २०१५. 

२. मा.मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक १० मार्च, २०१६ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार 
सचिव समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 

३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, झासन निर्णय क्रमांक अविवि २०१५/प्र.क्र.११४/का-८, 
दिनांक २७ एप्रिल, २०१६. 

४. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक तंत्रनि २०१६/प्र.क्र.८२/का-८, 
दिनांक ०२ मे, २०१६, २८ मार्च, २०१८, ३१ मार्च, २०१८ ,०६ जानेवारी २०२०, २८ 
ऑक्टोबर, २०२०, ९ मार्च, २०२१, १ नोव्हेंबर, २०२१, ३० मार्च, २०२२ 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ४ एप्रिळ, २०२२ 

६. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. ९(१)/ नियोजन/ 
मुक्‍ताईनगर/२०२१/२५३, दि.११ ऑगस्ट, 2022 


प्रस्तावना : 


संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुक्ताईनगर, जिल्हा-जळगांव येथे अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांकरिता नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन संस्था सुरु करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर ठिकाणी 
मुख्य इमारत व कार्यशाळा इमारत बांधकामाकरिता संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी दिनांक 
३०.०७.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये रु.५७.५६ कोटी इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. सदर 
अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव उच्चधिकार सचिव समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. सदर 
समितीने रु.५४.५४ कोटी एवढ्या किमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दर्शविली 
आहे. संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयांन्वये सदर बांधकामासाठी एकूण रु.२९,२०,६०,०००/- इतका 
निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी नवीन तंत्रनिकेतन संस्था सुरु करण्यासाठी 
सहायक अनुदान याकरिता सन २०२२-२३ करिता “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २००- इतर कार्यकम, (००) (१५) अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी नवीन तंत्रनिकेतन 
संस्था सुरु करण्यासाठी सहायक अनुदान (२२३५ ए 424) ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर” या 


शासन निर्णय क्रमांकः तंत्रनि-२०१६/प्र.क्र.८२/का.८ 


लेखाशिर्षाखाली रु.२०.०० कोटी (अक्षरी रुपये वीस कोटी waa) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला 
आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.५ च्या परिपत्रकास अनुसरुन सदरचा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगांव येथील नवीन तंत्रनिकेतनाच्या बांधकामासाठी रु.४.२० कोटी (अक्षरी 
रुपये चार कोटी वीस लाख फक्त) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास उच्चाधिकार सचिव समितीने 
अंदाजपत्रकास मान्यता देताना नमूद केलेल्या अटींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
रक्‍कम संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द करण्यात येत असून 
याकरिता ते नियंत्रक अधिकारी आणि त्यांनी प्राधिकृत केळेले दुय्यम अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून काम पहातील. 


२. सदर रक्कम वितरीत करण्यापूर्वी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी, 
शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / कार्यालयीन आदेशा / वित्तीय नियमावली / 
कार्यालयीन आदेशा / सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कार्य नियमावली / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक 
यांचे निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. सदर रक्‍कम चाळू आर्थिक वर्षात उपयोगात 
आणणे आव्यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 


३. या योजनेअतंर्गत अल्पसंख्याक समाजातील विदयार्थ्याना प्रवेश देण्यात येऊन त्याचा तपशील वेळोवेळी 
अल्पसंख्याक विकास विभागास सादर करावा. तसेच सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे व केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization 
Certificate) संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी विहित मुदतीत शासनास व 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 

४. यावर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२००- इतर कार्यकम, (००) (१५) अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यासाठी नवीन तंत्रनिकेतन संस्था सुरु करण्यासाठी 
सहायक अनुदान (२२३५ ए ५२५) ३१ - सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या 
वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः तंत्रनि-२०१६/प्र.क्र.८२/का.८ 


५. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र: अर्थसं-२०२२/ 
प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ मधील परिच्छेद क्र.४ ते १८ येथील अटींची व त्यासोबतच्या 
परिशिष्टांमधील अटींची पुर्तता होत असल्याने प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८२५१६२८२०८६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by ASHARANI UTTAM PATIL. 
A H A R A N | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=751b2c8055022d1e34bdf5fdf8e58 1dfféb179e5724ad0656 


22689aa67c1d693, postalCode=400032, 
-7A989AB4DCBODD820E82DC7 14DA83856D0A35267 


st: tr 
serialNumbs 
1B0E2A141E852BA20FDA0428, cn=ASHARANI UTTAM PATIL 


2022.08.25 16:34:09 +05'30' 


(आ. उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. जिल्हाधिकारी, जळगांव 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक 

७. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव 

९. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, जळगांव 

१०. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव 

११. संबधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, (संचालक, तंत्र शिक्षण संचाळनालय यांचे मार्फत) 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३. नियोजन विभाग का. १४७५, 

१४. वित्त विभाग, व्यय-१/ अर्थ-३ व १४, 

१५. अवर सचिव (का. ७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की,सदर निधी 
संबंधितांना BDS वर कृपया तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावा. 

१६. निवडनस्ती (का.८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


